MAT मोहन PAR, उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख, मुखेड, जि.नांदेड 
यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक: बदली-१२२३/प्र.क्र.४९४/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ जून, २०२४. 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम 
४(४) व ४(५) तरतुदीअन्वये, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख (गट ब- राजपत्रित) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची 
रकाना क्र.४ येथे नमूद पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले | बदलीने पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
पद 
१ २ ३ 1४ 
पि श्री.महेश मोहन कुंभार | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, 
मुखेड, जि.नांदेड चंदगड, जि.कोल्हापूर 


२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे यांनी, वरील अधिकाऱ्यांना नवीन 
पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

३. संबंधीत अधिकाऱ्यांस नवीन पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केले आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doe§,.rfd@maharashtra.gov.in या ई-मेळ आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे 
अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


च्‌. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-१२२३/प्र.क्र.४९४/ई-६ 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०६०७१३००५८३०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY 
SHANKARRAO INGLE 
(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे. 
प्रत:- 


१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२) स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) उप संचालक भूमि अभिलेख, पुणे wear, पुणे. 
8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६) श्री.महेश मोहन कुंभार, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुखेड, जि.नांदेड. 
(द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा., पुणे) 
७ कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


